आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
सुधारीत सर्व समावेशक मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः स्थाविका- ०४१८/प्र.क्र.५४/का.१४८२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २० एप्रिल, २०१८. 


वाचा:-१) शासन निर्णय,नियोजनविभाग, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का. १४८२,दि.१२/७/२०१६ 
२) शासन निर्णय,नियोजनविभाग, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का. १४८२,दि.३१/८/२०१७ 


शासन प्रकपत्र -: 


आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांबाबत उपरोक्त १ येथील 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दि. १२ जुले, २०१६ 
मधील “ विशेष बाबींची प्रकरणे” या ज्रीर्षाखालील तरतूद 'क्रमांक ३.३९' रद्द करून उपरोक्‍त २ येथील 
शासन निर्णयान्वये सुधारित तरतूद 'क्रमांक ३.३९' अंतर्भूत करण्यात आली आहे. सदर शासन 
निर्णयातील “परिच्छेद (ब-) मधील “तथापि, एका विधानमंडळ सदस्यास अशा बाबींकरीता शिफारस 
करण्याची कमाल आर्थिक मर्यादा रु. ५ लक्ष एवढी असेल.” या वाक्‍्यानंतर पुढील वाक्य अंतर्भूत 
करण्यात येत आहे. 

“परंतु, पर्यावरण संवर्धनासाठी ५० कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमा अंतर्गत सन २०१८-१९ व २०१९- 
२० या वर्षी आयोजित करण्यात येणाऱ्या “वन महोत्सव” कार्यक्रमाला लोकसहभागाचे अधिष्ठान लाभावे 
यासाठी वृक्ष दिडी यात्रा काढणे तसेच प्रचार व प्रसिध्दी मोहिम राबविणे इ. बाबींकरिता एका विधान मंडळ 
सदस्यास एका आर्थिक वर्षामध्ये रु. २५ लक्ष एवढया कमाल आर्थिक मर्यादेत निधी देण्याची शिफारस 
करता येईल.” 

सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४२०१४२९३४८३१६ असा आहे. हे पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Dattatraya Joshi 
D Government Of Maharashtra, 


. IN: c=IN, o=Gov 
Anil Dattatr AYA w-Peming paren 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=d7de9577f1b6301ba91e582c94022 
J 0 ५ h l 33953565e9fd17971ff1 b7a2b8a94cf42c6, 
cn=Anil Dattatraya Joshi 
Date: 2018.04.21 11:53:04 +05'30' 


(अ.द. जोशी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री याचे प्रधान सचिव, 


शासन पूरकपत्र क्रमांकःस्थाविका-०४१८/प्र.क्र.५४/का.१४८२ 


२५. 


मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 


. सर्व विभागीय आयुक्त, 

. सर्व जिल्हाधिकारी, 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

. संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. सर्व उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍ताची कार्यालये, 

. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (पत्राने). 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 
. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 


चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 


. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४ 


(५ प्रती), 
महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस,वरळी,मुंबई-१३, 


. इंडीयन नॅशनल कॉँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 


गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 


. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१, 
. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 
. निवडनस्ती, कार्यासन १४८२, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


